कौडल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता 
यंत्रणेतील कौडल्य विकास, रोजगार व 
उद्योजकता मार्गदर्शन अधिकारी, गट-ब 
(राजपत्रित) या पदावर पदोन्नती देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कौशल्य विकास व उद्योजकता विभाग 
शासन Beal क्रमांक : कौविउ-२०१७/प्र.क्र.3७/प्रशा-२ 


मंत्रालय (मुख्य इमारत), दालन क्र.२०४, २ रा मजला, 


मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, मुंबई-४०००३२ 
दिनांक :३१ मे, २०१८ 


शासन आदेश :- 


lated विकास, रोजगार व उद्योजकता यंत्रणेतील "कनिष्ठ Hlarea विकास, रोजगार व उद्योजकता 


मार्गदर्शन अधिकारी", गट-क या संवर्गातील खालील तक्त्यात नमूद अधिकाऱ्यांना "कौशल्य विकास, 


रोजगार व उद्योजकता मार्गदर्शन अधिकारी", गट-ब (राजपत्रित) (वेतनश्रेणी वेतन बँड रु.९३००-३४८००, 


ग्रेड वेतन रु.४४००/-) या पदावर तात्पुरत्या स्वरुपात पदोन्नती देण्यात येत आहे. 


अनु. | कौ.वि.,रो.व उ. मा. अधिका-यांचे नाव प्रवर्ग 
क्र 

[a] २ ३ 

i श्री.र.स.मोरे (खुला) 

(अपंग अंशत: अंध ५० टक्के ) 

2  श्री.अ.रा.खैरनार (इ.मा.व.) 

3 श्री.एस.एम.पाटील (इ.मा.व.) 

४ श्री.ग.ए.म्हात्रे (इ.मा.व.) 

५  श्री.आ.मा.जाधव (खुला) 

६ । श्री.सी.ए.सावंत (खुला) 

७ | श्रीमती लि.वि.भोसले (खुला) 

८ श्री.उ.का.हातीसकर (इ.मा.व.) 

९  श्री.के.डी.नाईक (खुला) 


२. प्रस्तुत अधिकाऱ्यांची "कौडाल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता मार्गदर्शन अधिकारी", गट-ब 


(राजपत्रित) या पदावरील पदोन्नती ही पुढील विहित अटी व शर्तीच्या अधीन असेल :- 


१. उपरोक्‍त अधिकारी हे ज्या दिवशी पदोन्नतीच्या पदावर रुजू होतील त्या दिवसापासून 


त्यांना पदोन्नती विषयक लाभ अनुज्ञेय होतील. 


शासन आदेश क्रमांकः कौविउ-२०१७/प्र.क्र.३७/प्रशा-२ 


& 7 


. पदोन्नतीच्या कोट्यातील खुल्या प्रवर्गातील रिक्‍त पदे निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपात 


सेवाज्येष्ठतेनुसार मा.सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या विशेष अनुज्ञा याचिका 
क्र.२८३०६/२०१७ च्या अधीन राहून भरण्याबाबत सा.प्र.वि./१६-ब यांनी दिनांक 
२९.१२.२०१७च्या पत्रान्वये दिलेल्या सूचनांनुसार सदर पदोन्नतीस मान्यता दिलेली आहे. 


. सदर पदोन्नती निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपाची असल्याने या तात्पुरत्या पदोन्नतीच्या 


परिणामी निवडसूचीतीलळ अधिकाऱ्यांना नियमितपणाचा व सेवाज्येष्ठतेचा कोणताही 
हक्क मिळणार नाही. 


. निवडसूचीतील अधिकाऱ्यांच्याविरुद्ध विभागीय चौकशी सुरु असेल त्यांच्याबाबत 


सा.प्र.वि. शासन निर्णय दिन.१५.१२.२०१७ नुसार विभागाने कार्यवाही करावी. 
सामान्य प्रशासन विभागाच्या दि.०२.०६.२०१४ च्या शासन निर्णयातील तरतुदीनुसार 
संबंधीत अधिकाऱ्यांनी मत्ता व दायित्व विवरणपत्र सादर केली आहेत. 


. शासन अधिसूचना, सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांक एसआरव्ही-२०१५/प्र.क्र.१५६/ 


कार्या.१२, दिनांक २८ एप्रिल, २०१५ व दिनांक १६ जुले, २०१५ अन्वये महाराष्ट्र 
शासकीय गट-अ व गट-ब (राजपत्रित व अराजपत्रित) पदांवर सरळसेवेने व पदोन्नतीने 
नियुक्तीसाठी महसुली विभाग वाटप नियम, २०१५ नुसार उपरोक्त पदोन्नत अधिकाऱ्यांनी 
त्यांना वाटप करण्यात आलेल्या महसुली विभागीय संवर्गात किमान ६ वर्षे सेवा करणे 
आव्यक राहिल. 


३. *“महाराष्ट्रशासकीय गट-अव गट-ब (राजपत्रित व अराजपत्रित) पदांवर सरळसेवेने व पदोन्नतीने 


नियुक्तीसाठी महसुली विभाग वाटप नियम, 2094 मधीळ तरतुदीनुसार गट-ब पदावर सरळसेवेने व 


पदोन्नतीने नियुक्ती करताना महसुली विभाग वाटपाचे अधिकार संबंधित प्रशासकीय विभागाच्या 


अधिपत्याखालील राज्यस्तरीय विभाग प्रमुखांना देण्यात आलेले आहेत. त्यानुसार पदोन्नत अधिकाऱ्यांना 


महसुली विभाग वाटपाचे अधिकार, आयुक्‍त, Pied विकास, रोजगार व उद्योजकता संचालनालय 
यांना आहेत. या अधिकारांतर्गत sad अधिकाऱ्यांच्या पदोन्नतीने नियुक्‍तीसंदर्भात संचाळनालयाने व्यक्‍त 
केलेल्या अभिप्रायांस या शासन निर्णयाद्वारे सहमती दर्शविण्यात येत आहे. 


४. आयुक्त, कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता संचालनालय, नवी मुंबई यांनी परि.४ मध्ये 
नमूद केल्यानुसार पदोन्नत अधिकाऱ्यांना महसुली विभाग वाटपाची कार्यवाही करुन त्याबाबतचा 


अनुपालन अहवाल शासनास सादर करावा. 


५. सदर पदोन्नतीचे आदेश तात्काळ अंमळात येत आहेत. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन आदेश क्रमांकः कौविउ-२०१७/प्र.क्र.३७/प्रशा-२ 


६. सदर झासन Bear महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०१८०६०२१७०९३९९१०३ असा आहे. हा 
आदेडा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
Baban Sheshrao णाल 


Department, 


‘al = ‘a, 
2.5.4.20=d101a905c7fca9: 053d53dda9fcd8b54a2 
Mandwe Serge nes a essen oehac lo 
(ब. शो. मांडवे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. मा. मंत्री, कौशल्य विकास व उद्योजकता यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

२. मा.राज्यमंत्री, कौशल्य विकास व उद्योजकता यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

३. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपूर 

४. सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई (पत्राद्वारे) 

५. आयुक्त, कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता संचालनालय, नवी मुंबई 

६. संबंधित उपसंचाळक/सहायक संचालक, His विकास, रोजगार व उद्योजकता 
(संचालनालयामार्फत) 

७. उप सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग (कार्यासन-१२/१६-बो), मंत्रालय, मुंबई 

८. संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी 

९. संबंधित अधिकारी (plated विकास, रोजगार व उद्योजकता संचालनालयामार्फत) 

१०.निवड नस्ती. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


